केंद्रियमाहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ 
शासकीय माहिती अधिकारी /सहायक शासकीय 
माहिती अधिकारी तसेच "अपीलीय प्राधिकारी" 
पदनिर्देशित करण्याबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मामअ-२०१९/प्र.क्र.३३/२०१९/आ (रवका) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- १ज्ञासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक -केंमाअ-२००५/प्र.क्र.१९०/०६/५, .१८.६.२००५ 

२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक -केंमाअ-२००५/प्र.क्र.१९०/०६/५, दि.६.८.२००५ 
३) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक-माअअ-२००५/(५४/२००५, )आ (रवका), दि.३१.८.२००५ 
४) शासन शुध्दीपत्रक , जलसंपदा विभाग क्रमांक-माअअ-२००५/(५४/२००५) आ (रवका) .३.१०.२००५ 
५) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक -माअअ-२००५/(५४/२००५)/आ (रवका) दि.२१.०१.२००६ 
६) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक- मामअ-२०१०/४६/२०१०/आ (रवका), दि.१८.११.२०१० 
७ शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, समक्रमांक दि. २८ मार्च, २०१९ 


) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना : 

जलसंपदा विभाग (खुद्द) मध्ये हाताळण्यात येणाऱ्या विषयाबाबतची माहिती उक्त 
अधिनियमानुसार नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी कार्यासनामध्ये हाताळण्यात येणाऱ्या 
विषयासाठी केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम ५(१ अन्वये "शासकीय माहिती अधिकारी" 
कलम ५(२)नुसार "सहायक शासकीय माहिती अधिकारी" व कलम २(१) आणि २(३) नुसार "अपिलीय 
प्राधिकारी" उपरोक्‍त शासन निर्णय क्रमांक ७ नुसार घोषित करण्यात आलेले आहेत. 
२. माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५ अन्वये प्राप्त होणारे अर्ज प्रत्येक कार्यासनास प्राप्त 
होत असतात. कार्यासन अधिकाऱ्याच्या कार्यकक्षेत संबंधित कार्यासनातील कार्यालयीन धारिका व 
संबंधित कागदपत्रे असतात. त्यांचे अभिरक्षण व जतन करण्याची जबाबदारी ही कार्यासन 
अधिकाऱ्याची असते व त्यानुसार कार्यासनात प्राप्त होणाऱ्या माहिती अर्जाच्या प्राथमिक टप्प्यावर 
कार्यासन अधिकारी कार्यासनात उपलब्ध होत असलेली कागदपत्रे संबंधित अर्जदारास तातडीने 
उपलब्ध होऊ शकतात. विभागात अवर सचिव हे पद नियंत्रक अधिकारी म्हणून कामकाज पाहतात. 
तसेच अवर सचिव हे कार्यासनातील कक्ष अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी यांनी केलेल्या 
कामावर नियंत्रण करतात. या सर्व बाबींचा विचार करता प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीकरीता 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी यांना सहायक जन माहिती अधिकारी, कार्यासन अधिकारी 
यांना जन माहिती अधिकारी व अवर सचिव यांना प्रथम अपीलीय अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मामअ-२०१९/प्र.क्र.३३/२०१९/आ (रवका) 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर सोबतच्या प्रपत्रानुसार जलसंपदा विभागातील (खुद्द) "सहायक जन 
माहिती अधिकारी", "जन माहिती अधिकारी" आणि "अपीलीय प्राधिकारी" घोषित करण्यात येत 
आहेत. "सहायक जन माहिती अधिकारी", "जन माहिती अधिकारी" आणि "अपीलीय प्राधिकारी" 
यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या कार्यासनांच्या पर्यवेक्षकीय कार्यभारात बदल झाल्यास व त्यांचे 
ठिकाणी नव्याने नियुक्‍त करण्यात आलेले अधिकारी संबंधित कार्यासनाचे "सहायक जन माहिती 
अधिकारी", "जन माहिती अधिकारी" व "अपीलीय प्राधिकारी" म्हणून कामकाज पाहतील. 

केंद्र शासनाच्या माहिती अधिकारासंदर्भातील नागरिकांचे अर्ज प्रथम नोंदणी शाखेमध्ये 
स्विकारले जातील. नोंदणी शाखा त्याची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत करुन अर्ज संबंधित शासकीय 
माहिती अधिकाऱ्यांकडे त्याच दिवशी पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवेल. संबंधित जन माहिती 
अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत संबंधित सहायक माहिती अधिकारी यांनी सदरहू अर्ज स्विकारुन 
अपेक्षित कार्यवाही करेल. 

सदर " सहायक जन माहिती अधिकारी", "जन माहिती अधिकारी" आणि "अपीलीय 
प्राधिकारी" यांनी केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

हे आदेश आजपासून अंमलात येत आहेत. 

आदेश अंमलात येण्यापूर्वीचे प्राप्त झालेले माहिती अर्ज तसेच अपील अर्ज यापूर्वी घोषित 
केलेल्या सहायक जन माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी 
हाताळावेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8॥8॥9५॥॥9.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२९११११५१८५२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vinayak V Lawate 
nme 


e Digitally signed by 
V k V DN: c=IN, ment Of Maharashtra, ou=Water 
| Nn a y a Resourc partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5. e5bc7ae 1 Oae9ecaa376fe7 34fSee18589f6a42c0c8 
2108b047be5703d1af3, 


serialNumber=81fd2869906a 1aeee2 1da3e5d509f89daa03571 
a W a e d84025e4321bc9f87546c02a1, cn=Vinayak V Lawate 


Date: 2020.01.29 11:20:15 +05'30' 


(विनायक लवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मा.मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव , उपमुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामअ-२०१९/प्र.क्र.३३/२०१९/आ (रवका) 


४. सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव, मा.मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

६. मुख्य माहिती आयुक्त व सर्व माहिती आयुक्तांचे कार्यालय 

७. प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रबंधक उच्च न्यायालय,मूळ शाखा, मुंबई * 

९. प्रबंधक उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई * 

१०.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोकआयुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई * 
११.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई * 

१२.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई * 
१३.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई* 
१४.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद) मुंबई" 
१५.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई* 

१६.शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१७.सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१८. प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.सचिव (लाभक्षेत्र विकास) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१.जलसंपदा विभागाच्या अधिनस्त खालील सर्व कार्यकारी संचालक 
२२.महासंचालक, मेरी/ अभियांत्रिकी अधिकारी महाविद्यालय, नाशिक 
२३.सर्व मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग 
२४.सर्व सह सचिव /उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
२५.अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-५) मंत्रालय, मुंबई 
२६.सर्व अवर सचिव /सर्व कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रत :- आ (रवक]) कार्यासन संग्रहार्थ 
स्वतंत्र पत्राने 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामअ-२०१९/प्र.क्र.३३/२०१९/आ (रवका) 


शासन BIST क्रमांक : मामअ-२०१९/(३३/२०१९)/आ (RAH), दिनांक २९ जानेवारी, २०२० चे सहपत्र 


अ.क्र. सहायक जन = | संबंधित जन माहिती अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी 
माहिती अधिकारी कार्यासन / दुरध्वनी 
पदनाम विस्तार क्रमांक पदनाम / पत्ता / दुरध्वनी पदनाम / पत्ता / दुरध्वनी 
1 | २ 3 8 षु 
१ सहायक कक्ष अधिकारी| आस्थापना (मंत्रालय) कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (गृ.व्य,), 
दु.क्र.२२७९ ३३९८ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई.४०० ०३२ 
२ सहायक कक्ष अधिकारी नोंदणी शाखा कक्ष अधिकारी, दु.क्र.२२८२ १७५१ 
दु.क्र.२२७९ ३२५३ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ,४०० 032 
३ सहायक कक्ष अधिकारी रोख शाखा कक्ष अधिकारी, 
दु.क्र.२२८२२२९१ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ,४०० ०३२ 
४ सहायक कक्ष अधिकारी संगणक कक्ष कक्ष अधिकारी, 
दु.क्र.२२०२ ९१२० जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ,४०० ०३२ 
4 सहायक कक्ष अधिकारी। आस्थापना (वर्ग-१ कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (सेवा), 
दु.क्र.२२७९ ४१५० जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई.४०० ०३२ 
& सहायक कक्ष अधिकारी गोपनीय कक्ष अधिकारी, दु.क्र. २२०२ ४३३० 
दु.क्र.२२७९ ३३०६ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ,४०० ०३२ 
७ सहायक कक्ष अधिकारी| आस्थापना (प्रशिक्षण) कक्ष अधिकारी, 
दु.क्र.२२७९ ३०५६ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ,४०० ०३२ 
८ सहायक कक्ष अधिकारी | आस्थापना (पुनर्रचना) कक्ष अधिकारी, 
दू.क्र.२२०२ ४३२८ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ,४०० ०३२ 
९ सहायक कक्ष अधिकारी| आस्थापना (रवका) कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (क्षे.प्र.), 
दु.क्र.२२०२ ३०१४ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई. ४०० ०३२ 
दु.क्र. २२८२ ९३९७ 
१० । सहायक कक्ष अधिकारी| आस्थापना (सं.नि.) कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (FY), 
दु.क्र.२२७९ ४१५४ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई.४०० ०३२. 
११ । सहायक कक्ष अधिकारी। आस्थापना (वर्ग-२) कक्ष अधिकारी, दु.क्र. २२८२ ९३९७ 
दु.क्र.२२७९ ४१४५ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ,४०० ०३२ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामअ-२०१९/प्र.क्र.३३/२०१९/आ (रवका) 


१२ | सहायक कक्ष अधिकारी| आस्थापना क्षे.प्र.) कक्ष अधिकारी, अवर सचिव ('क्षे.प्र.), 
दु.क्र.२२७९ ३०५५ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई. ४०० ०३२. 
दु.क्र. २२८२ ९३९७ 
१३ | सहायक कक्ष अधिकारी| आस्थापना (शा.अ,) कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (राकसे), 
दु.क्र.२२७९३०६१ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई. ४०० ०३२. 
१४ । सहायक कक्ष अधिकारी | आस्थापना (स.अ.श्रे-२) कक्ष अधिकारी, दु.क्र. २२०२ ४३३६ 
दु.क्र. २२७९ ३७१९ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ,४०० ०३२ 
१५ | सहायक कक्ष अधिकारी दक्षता-१ कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (दक्षता), 
दु.क्र. २२७९ ३०५७ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई. ४०० ०३२. 
१६ | सहायक कक्ष अधिकारी दक्षता-२ कक्ष अधिकारी, दु.क्र.२२०२ ४३७९ 
दु.क्र.२२७९३०५७ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ,४०० ०३२ 
१७ । सहायक कक्ष अधिकारी दक्षता-३ कक्ष अधिकारी, 
दु.क्र. २२७९ ४१४७ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४० ० 032 
१८ । सहायक कक्ष अधिकारी। आस्थापना (कामगार) कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (कामगार), 
दु.क्र.२२७९ ३२७६ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई ४०० ०३२. 
दु.क्र.२२८२ ९३९७ 
१९ । सहायक कक्ष अधिकारी | आस्थापना (तांत्रिक) कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (आस्था), 
दु.क्र. २२७९ ३२८९ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई ४०० ०३२ 
२० | सहायक कक्ष अधिकारी | आस्थापना(अतांत्रिक) कक्ष अधिकारी, विस्तार क्र. २२८७०७८० 
दु.क्र. २२७९ ३२८९ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ,४०० ०३२ 
२१ । सहायक कक्ष अधिकारी| अर्थसंकल्प -१ कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (अर्थसंकल्प), 
दु.क्र. २२७९ ३४४७ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई. ४०० ०३२ 
२२ । सहायक कक्ष अधिकारी| अर्थसंकल्प -२ कक्ष अधिकारी, दु.क्र. २२०२ ०७८० 
दु.क्र. २२७९ ३४४७ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ 
२३ | सहायक कक्ष अधिकारी लेखा परीक्षा कक्ष अधिकारी, सहसंचालक (लेखा), 
दु.क्र. २२७९ ४१५९ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई. ४०० ०३२ 


विस्तार क्र. २२८७०७८० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामअ-२०१९/प्र.क्र.३३/२०१९/आ (रवका) 


२४ | सहायक कक्ष अधिकारी लेखा शाखा कक्ष अधिकारी, 
दु.क्र. २२७९ ३३३६ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४० 0 032 
२५ | सहायक कक्ष अधिकारी समिती कक्ष अधिकारी, 
दु.क्र. २२७९ ३३३६ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४० ० 032 
२६ | सहायक कक्ष अधिकारी| सिंचन व्यवस्थापन कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (सि.व्य.कामे), 
(कामे) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दु.क्र. २२७९ ३५७४ मुंबई.४०० ०३२ मुंबई. ४०० ०३२ 
FH .2 ९११२ 
२७ । सहायक कक्ष अधिकारी| सिचन व्यवस्थापन कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (सि.व्य. महसूल) 
(महसूल) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दु.क्र. २२७९ ४०६८ मुंबई.४०० ०३२ मुंबई. ४०० ०३२ 
दु.क्र. २२०२९११२ 
२८ «| सहायक कक्ष अधिकारी| सिचन व्यवस्थापन कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (सि.व्य.धो), 
(धोरण) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दु.क्र. २२७९ ४१६१ मुंबई.४०० ०३२ मुंबई. Yoo 032 
दु.क्र.२२०२९११२ 
२९ | संशोधन सहायक सिचन व्यवस्थापन संशोधन अधिकारी, सहसंचालक, (सांख्यिकी), 
(सांख्यिकी) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,| जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दु.क्र. २२०२५४४६ मुंबई.४०० ०३२ मुंबई. ४०० ०३२ 
दु.क्र.२२०२ ५४४६ 
३० «| सहायक कक्ष अधिकारी| लाभक्षेत्र विकास कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (लाक्षेवि), 
(आस्थापना) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय. 
दु.क्र. २२७९ ४१६० मुंबई.४०० ०३२ मुंबई ४०० ०३२ 
३१ । सहायक कक्ष अधिकारी | लाभक्षेत्र विकास (कामे) कक्ष अधिकारी, दु.क्र. २२०२ ५२५७ 
दु.क्र.२२७९ ४१६० जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४० ० 032 
३२ । सहायक कक्ष अधिकारी मोठे प्रकल्प - १ कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (मो.प्र.१) 
दू.क्र.२२७९ ३८८९ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,। जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई 
दू.क्र. २२०२४३३७ 
३३ । सहायक कक्ष अधिकारी यांत्रिकी कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (यांत्रिकी) 
दू.क्र.२२०२२६१० जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,| जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई-४०० ०३२ 
दू.क्र.२२७९४१४८ 
३४ | सहायक कक्ष अधिकारी| मोठे प्रकल्प -२ कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (मो.प्र.२) 
दू.क्र.२२७९ ४१४९ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,| जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
मुंबई.४०० ०३२ , मुंबई Yoo ०३२ 


दू.क्र. २२०४ ७८८२ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामअ-२०१९/प्र.क्र.३३/२०१९/आ (रवका) 


३५ । सहायक कक्ष अधिकारी मध्यम प्रकल्प कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (म.प्र.) 
दु.क्र.२२७९ ४१५५ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,| जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई-४०० ०३२ 
दू.क्र.२२०४ ७८८२ 
३६ । सहायक कक्ष अधिकारी लघु पाटबंधारे कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (ल.पा.) 
दू.क्र.२२७९ ४१५८ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,| जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई-४०० ०३२ 
दू.क्र.२२७९ ४०६६ 
३७ । सहायक कक्ष अधिकारी खारभूमी कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (खारभूमी) 
दू.क्र.२२७९ ३५७६ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,| जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई-४०० ०३२ 
दू.क्र. २२७९ ४०६६ 
३८ । सहायक कक्ष अधिकारी नियोजन व कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (निवसं-१) 
संनियंत्रण -१ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,| जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दू.क्र.२२७९ ४०६४ मुंबई.४०० ०३२ मुंबई 
विस्तार क्र.२२७९ ३३८१ 
३९ । सहायक कक्ष अधिकारी नियोजन व कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (निवसं-२) 
संनियंत्रण -२ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,| जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दू.क्र.२२७९ ४१५१ मुंबई.४०० ०३२ मुंबई 
विस्तार क्र. २२७९ ४१४८ 
४० | सहायक कक्ष अधिकारी| जलसंपत्ती अन्वेषण कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (जलसंपत्ती) 
दू.क्र. २२७९ ४१७१ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,| जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई 
४१ । सहायक कक्ष अधिकारी। जलसंपत्ती नियोजन कक्ष अधिकारी, दू.क्र.२२७९ ३१२० 
दू.क्र. २२७९ ३११७ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४० ० 032 
४२ | सहायक कक्ष अधिकारी| जलसंपत्ती आस्थापना कक्ष अधिकारी, 
दू.क्र.२२७९ ३१५१ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४० ० 032 
४३ | सहायक कक्ष अधिकारी जलविद्युत कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (जवि) 
दू.क्र.२२७९ ४१६२ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,| जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४०० ०३२ मुंबई 
४४ | सहायक कक्ष अधिकारी| जलसंपदा (धोरण) कक्ष अधिकारी, दू.क्र.२२७९ ३१६२ 
दू.क्र.२२७९ ४१६२ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.४० 0 032 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


